सन 2022-23 या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“5४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.१३२/२०२२/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५, मार्च २०२३ 
शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ सहकार,पणन व वदस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ “५४७५- 
इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च ” या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.२,०००-/- (अक्षरी 
रुपये दोन हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित 
करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम flare शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


यः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४०६१४११२१०२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ~=SSEEMA BABAN _ wich: Seiwa aban saoiay, C-in, s 


MAHARASHTRA, OU ~ COOPERATION 
JADHAV sap 10 नि 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. संचालक,(पणन) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. सह सचिव(२४स)/अवर सचिव (२४स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. कार्यासन अधिकारी (१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


aa 2 
wre निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२२२/(प्र.क्र.१३२/२०२२)/१९७स दि.१५.३.२०२३ चे सहपत्र 
सने २०२९-२३ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यार्पित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
'मागणी क्रमांक- व्ही-३,५४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत )योजना 


(रुपये हजारात) 


'सन २०९१९-२०२३ (बचत) प्रत्याप भचतीनंतर असण ol 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा करावयाची रक्‍कम अंतिम अनुदान 
[a ae ae ee 


(५४७५ ०१३२) 


झाल्याने तरतूद सर्मापत, 


'एकूण- ५४७५ 


